वाचा :- 


शासकीय महाविद्यालय / संस्था यामधील सहाय्यक 
प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांची कॅस योजनेंतर्गत वरिष्ठ 
श्रेणीमध्ये, AGP ६००० ते AGP ७००० तसेच ॥॥_१० 
TAL ११ मध्ये स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र. २९६(१/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : १० जानेवारी, २०२३ 


१. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४)/ विशि-४, 
दि. २७.०२.१९८९. 
२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/(१६६/२००२)/ 
विशि-४, दि. ०३.०४.२००३. 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 
४. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०११ (24/99) विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११. 
५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१, दि. ०८.११.२०१७. 
६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, 
दि. ०२.११.२०१७. 
७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७(₹७/२8), 
दि. १८.०७.२०१८. 
८. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९. 
९. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९. 
१०. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उछशिसं-२०२२/कॅस/प्रशा-१/५०६७, 
दि. १०.०५.२०२२. 


शासन आदेठा :- 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्रमांक-३ येथील अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ 


दि. ३०.०६.२०१० अन्वये, अकृषि विद्यापीठ, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, संलग्नित महाविद्यालये, 


शासकीय महाविद्यालये/संस्था यामधील शिक्षकीय पदांसाठी सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career 
Advancement Scheme) लागू करून त्यासंबंधीचे निकष विहित केले आहेत. संदर्भाधिन 
क्रमांक-४ येथील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१, दि. १५.०२.२०११ अन्वये 
दि. ३०.०६.२०१० च्या अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र 
शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्रमांक-६ येथील दि. ०२.११.२०१७ 


च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन 


शासन Seal क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र. २९६(१)/मशि १ 


आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्र. 
७ येथील दि. १८.०७.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career 
Advancement Scheme) लागू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय/संस्था यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन 
क्र. ९ येथील दि.०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात 
आलेल्या आहेत. 


राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था यामधील सहाय्यक 
प्राध्यापक/ग्रंथपाल यांना वरिष्ठ श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. 
एससीपी -२०२१/ प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. २३.०२.२०२१ अन्वये छाननी समिती गठीत करण्यात 
आली आहे. सदर समितीच्या दि. ०४.०५.२०२२ व दि. ०५.०५.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत 
समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संदर्भाधिन क्रमांक १० येथील पत्रान्वये शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था 
यामधील सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांची वरिष्ठ श्रेणी (AGP ६००० TAGP Wooo / ALYo 
ते ॥॥_ ११) मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था यामधील सहाय्यक प्राध्यापक 
व ग्रंथपाल यांची सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) वरिष्ठ 
श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/ 
२००९, दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७/(इसी/पीएस), 
दि. १८.०७.२०१८ मधीळ तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील सहाय्यक 
प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून वरिष्ठ 
श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांची वरिष्ठ श्रेणीमध्ये 
वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. ज्या सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी अशासकीय 
अनुदानित महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, अशा 
सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/ 
२००९ दि. ३०/६/२०१० मधील क्र. १० व १०.१ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना 
क्र. एफ १-२/२०१७ (EC/PS) दि. १८.०७.२०१८ मधील क्र. १० मध्ये विहित केलेल्या अटींची 
पुर्तता केळी असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची 
राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र. २९६(१)/मशि १ 

४. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक- संकीर्ण- 
२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥8/959॥[॥9.9०५/.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११०१७३७५२१३०८ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2023.01.10 17:40:31 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- प्रपत्र- “अ 


प्रति, 

१. संचालक, Sea शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. प्राचार्य/संचालक, संबंधित शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

८. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक/ग्रंथपाल यांना संबंधित प्राचार्य/संचाळक शासकीय 
महाविद्यालये/संस्था यांच्यामार्फत 

९. निवडनस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन Sea क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र. २९६(१)/मशि १ 


प्रपत्र-अ 
(शासन आदेशा क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २९६/मशि-१, दिनांक Io जानेवारी, २०२३ सोबतचे) 
(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत वरीष्ठ श्रेणी AGP ६००० ते ७०००/॥॥-१० ते AL-99) मध्ये स्थाननिश्चिती ) 


अ. सहाय्यक विषय शासकीय महाविद्यालय/ | वरीष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
क्र. | प्राध्यापक/ग्रंथपाल संस्थेचे नाव ते AGP ७०००/ ALI 
यांचे नाव ते AL99) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
षि . । डा. सुरज अशोक रसायनशास्त्र । राजाराम महाविद्यालय, ०७.०९.२०२१ 
सोनावणे कोल्हापूर 
२. । डॉ.राम दिगंबर रसायनझारत्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | २४.०३.२०१५ 
इसनकर. संस्था, अमरावती 
3. | डॉ.तुळशिराम लक्ष्मण | रसायनशास्त्र । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | 08.03.2020 
दडमल संस्था, अमरावती 
४. | डा.विकास मधुकर रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, ३१.०८.२०१९ 
बांगडे मुंबई 
५. | डा.बाळु शंकर नवले । रसायनशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था २४.०९.२०१९ 
नागपूर 
६. | डा.श्रीहरी परशराम रसायनशास्त्र  शासकोय न्याय सहायक १४.०९.२०१९ 
सानप विज्ञान संस्था, मुंबई 
७. । श्री.संतोष नरहरी रसायनशास्त्र  शासकोय न्याय सहायक १७.०२.२०२० 
लोहकरे विज्ञान संस्था, मुंबई 
८. | डॉ.ओमप्रकाठ बन्सीधर | रसायनशास्त्र । शासकीय न्याय सहायक २८.०२.२०१९ 
पवार विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
९. | डा.देविदास सुदाम रसायनशास्त्र  शासकोय न्याय सहायक २५.०९.२०१९ 
भगत विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
शि ०. | डॉ.दत्तात्रय निंबा भांगरे रसायनशास्त्र । इस्माईल युसुफ ०४.०३.२०२० 
महाविद्यालय, मुंबई 
lie १. | श्री.अभिजीत सरकार, | न्याय सहाय्यक | शासकोय न्याय सहायक ०५.०८.२०२० 
विज्ञान विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
१२. | डॉ. निती शिव कपूर, । न्याय सहाय्यक | शासकीय न्याय सहायक २१.०७.२०२० 
विज्ञान विज्ञान संस्था, नागपूर 
१३. श्रीमती हंसी दिनेठा न्याय सहाय्यक | शासकीय न्याय सहायक २१.०७.२०२० 
बन्सल विज्ञान विज्ञान संस्था, नागपूर 
१४. | श्री.आशिष दिलीप न्याय सहाय्यक | शासकोय न्याय सहायक २१.०७.२०२० 
बडिये विज्ञान विज्ञान संस्था, नागपूर 
१५.  श्री.हरेन्द्रकुमार न्याय सहाय्यक | शासकीय न्याय सहायक २२.०७.२०२० 
छगनलाल TIS विज्ञान विज्ञान संस्था, नागपूर 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2023.01.10 17:40:47 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन Sea क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र. २९६(१)/मशि १ 


अ. | सहाय्यक प्राध्यापकाचे विषय छासकीय महाविद्यालय/ | वरीष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
क्र. नाव संस्थेचे नाव ते AGP ७०००/ ॥1_१० 
ते,॥॥_११ मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
१६. | श्री.अनुराग साहू, न्याय सहाय्यक | शासकोय न्याय सहायक २१.०७.२०२० 
विज्ञान विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
१७. | डा.ब्युटी अरोरा न्याय सहाय्यक | शासकोय न्याय सहायक ३०.०८.२०१८ 
विज्ञान विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
१८. | डा.राजेड़ा कुमार, न्याय सहाय्यक | शासकोय न्याय सहायक ०२.१२.२०१८ 
विज्ञान विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
१९. | डॉ.संजय अनंत मोरये । गणित राजाराम महाविद्यालय, ३०.०५.२०१८ 
कोल्हापूर 
२०. | डा.देवानंद पुंडलिक | गणित शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | २३.०३.२०२१ 
तेलतुंबडे संस्था, अमरावती 
२१. | श्री.राहूल विठ्ठलराव | गणित शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | २४.०२.२०२१ 
मापारी संस्था, अमरावती 
२२. | श्री.सुमेध भास्करराव | गणित शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १२.०३.२०२१ 
थुल संस्था, अमरावती 
२३. | श्री.प्रविण पुरुषोत्तम गणित शासकीय विज्ञान संस्था, १३.०२.२०२१ 
सायरे नागपूर 
२४. | श्री.अमोल वसंतराव | गणित शासकोय ज्ञान विज्ञान २३.०२.२०२१ 
सोनवणे महाविद्यालय, औंरगाबाद 
२५. | श्री. मनोजकुमार गणित इस्माईल युसुफ १६.०२.२०२१ 
सुरेशराव कौरव, महाविद्यालय, मुंबई 
२६. | श्री.राजेंद्र गंगाधर चौरे, | सुक्ष्मजीवशासत्र । शासकोय विज्ञान संस्था, ३०.०८.२०१८ 
मुंबई 
२७. | श्रीमती सुचिता पोपट । सुक्ष्मजीवशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, १६.०२.२०२१ 
भारंबे औरंगाबाद 
२८. | डॉ. किशोरसिह ग्रंथपाल शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | २२.०८.२०१७ 
राजेंद्रसिंह चुंगडे संस्था, अमरावती 
२९. | डा.सुभाष शंकरराव ग्रंथपाल शासकोय विधी २३.०१.२०१९ 
धुळे महाविद्यालय, मुंबई 
३०. | श्री. आशिष हनुमंत भौतिकशास्त्र । इस्माईल युसुफ ०६.०७.२०२१ 
भाईना महाविद्यालय, मुंबई 
३१. | डॉ.अश्विनी भगवानराव | भौतिकशास्त्र । राजाराम महाविद्यालय, १०.११.२०२० 
साळुंखे कोल्हापूर 
३२. | डॉ.अशोक भानुदास | भौतिकशास्त्र । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | ११.११.२०२० 
नवले संस्था, अमरावती 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2023.01.10 17:41:02 +05'30' 


(प्रताप पां. CHATS ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन Seal क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र. २९६(१)/मशि १ 


अ. | सहाय्यक प्राध्यापकाचे विषय शासकीय महाविद्यालय/ | वरीष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
क्र नाव संस्थेचे नाव ते ५७२? ७०००/ ॥_१० 
ते AL99) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
३३. | डॉ.सत्याप्पा रामान्ना | भौतिकशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १७.११.२०२० 
जिगजेनी संस्था, अमरावती 
३४. | डॉ.किरण गणेश | भौतिकशास्त्र । शासकीय विज्ञान संस्था, १७.११.२०२० 
सोनवणे मुंबई 
३५. | डा.महादेव रंगनाथ भौतिकशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, ०१.०८.२०२० 
सोनवणे मुंबई 
३६. | डॉ.राजु मदन बेलेकर, | भौतिकशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, ०१.०२.२०१८ 
नागपूर 
३७. | श्रीमती स्वाती | भौतिकशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, २६.१२.२०१७ 
प्रल्हादराव देशमुख नागपूर 
३८. | डॉ.कल्पना रामदास | भौतिकशास्त्र ।शासकीयविज्ञान संस्था, ०९.०७.२०१८ 
नागडे नागपूर 
३९. | डॉ.बाबासाहेब रामराव | भौतिकशास्त्र । शासकीय न्याय सहायक २४.०३.२०२१ 
गायकवाड विज्ञान संस्था, मुंबई 
४०. श्री. सुभाशिष | भौतिकशास्त्र । शासकोय न्याय सहायक ०१.०३.२०२० 
शांतीकुमार चंद्रा विज्ञान संस्था, नागपूर 
४१. | श्रीमती अंजु अशोक | भौतिकशास्त्र । शासकोय न्याय सहायक १३.०३.२०१८ 
पखाले विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
४२. | डॉ.फैय्याज इसामुद्दीन | भौतिकशास्त्र । शासकोय न्याय सहायक २३.०७.२०१७ 
शेख, विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
४३. | डा.विश्वनाथ केरु बिटे | इंग्रजी राजाराम महाविद्यालय, १०.१०.२०१४ 
कोल्हापूर 
४४. | डा.जयंत धनराज | इंग्रजी शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १८.०१.२०११ 
चौधरी संस्था, अमरावती 
४५. श्री. संतोष गोविंदराव | इंग्रजी शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | ३१.१०.२०१९ 
माहोलकर संस्था, अमरावती 
४६. | डा.दुर्गेश विठ्ठल बोरसे | इंग्रजी शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | २०.०२.२०१९ 
संस्था, अमरावती 
४७.  श्री.युवराज बाळु शिदे । इंग्रजी इस्माईल युसुफ १८.०२.२०२१ 
महाविद्यालय, मुंबई 
४८. | at. गोविद पंडित | इंग्रजी वसंतराव नाईक शासकीय । २५.०२.२०२१ 
राठोड कला व समाजविज्ञान संस्था 
नागपूर 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2023.01.10 17:41:17 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन Sea क्रमांकः संकिर्ण- २०२२/प्र.क्र. २९६(१)/मशि १ 


अ. | सहाय्यक प्राध्यापकाचे विषय शासकीय महाविद्यालय/ | वरीष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
क्र. नाव संस्थेचे नाव ते AGP ७०००/ ॥1_१० 
a AL99) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
४९. | डा.अनुराधा प्रकाश | वनस्पतीशास्त्र । राजाराम महाविद्यालय, ०१.०८.२०२० 
पराळे कोल्हापूर 
go. | SLBA बाळकृष्ण | वनस्पतीशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, १९.०७.२०२० 
जगताप कोल्हापूर 
५१. | डा.मोहनिडा वनस्पतीशास्त्र । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | २९.१२.२०१९ 
नारायणराव बोखड, संस्था, अमरावती 
५२. | डॉ.स्वप्नील एकनाथ | वनस्पतीशास्त्र । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १५.१०.२०१७ 
महामुने, संस्था, अमरावती 
५३. | श्री. अमर सुभाष कुरील | वनस्पतीशास्त्र । शासकोय विज्ञान ०९.१२.२०१९ 
महाविद्यालय, गडचिरोली 
५४. | SA नागेश्वरराव | वनस्पतीशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, १२.०३.२०१९ 
भिक्षापती, नागपूर 
५५ | डा.उमानरेश ठाकुर, । वनस्पतीश्ञास्र । शासकोय विज्ञान संस्था, ०५.०८.२०२० 
नागपूर 
५६ | डॉ.सुनिल माणिकराव | वनस्पतीशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, १५.१०.२०१७ 
सांगळे, नागपूर 
yo  श्री.विनोद वाल्मिक | वनस्पतीशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, २२.०२.२०१९ 
पाटील, औरंगाबाद 
५८ | डॉ.राहुल लक्ष्मण वनस्पतीशास्त्र | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, । १२.०७.२०२० 
झनान मुंबई 
yy श्री.नेतीन देवराम | वनस्पतीशास्त्र | इस्माईल युसुफ ०८.०३.२०२० 
शेळके महाविद्यालय, मुंबई 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 


LUBAL 


Date: 2023.01.10 17:41:31 +05'30' 
(प्रताप पां. CHATS ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


